मा. राज्यपाल कार्यालयातील सह 
सचिव/ उपसचिव faa) व 
सहसचिव/ उपसचिव (शिक्षण) यांना 
ठोक भरपाई मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०१६/४६०/प्र.क्र.१३२/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -१० डिसेंबर, २०१९ 
वाचा: 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-चवक-१०१३/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दिनांक १०.७.२०१३ 
२) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :- संकिर्ण-२०१६/४६०/प्र.क्र.१३२/२०-अ, 
दिनांक ८.२.२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-चवक-१०१३/प्र.क्र.१७/२०१३/सेवा-३, 
दिनांक ११.०९.२०१९. 


प्रस्तावना: 


मंत्रालयीन विभागातील सहसचिव/उप सचिव व त्या समकक्ष अधिकारी यांना श्रेणीवेतनानुसार ठराविक 
दराने एकत्रित ठोक भरपाई रक्‍कम मंजूर करण्याची तरतूद वित्त विभागाच्या दिनांक १०.७.२०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर मा. राज्यपालांचे सह सचिव/उपसचिव (वै.वि.म.) व 
सहसचिव/उपसचिव (शिक्षण) यांना ठोक भरपाई रक्‍कम शासन निर्णय दिनांक ८.२.२०१९ अन्वये मंजूर करण्यात 
आली आहे. आता वित्त विभागाने सातव्या वेतन आयोगानुसार शासन निर्णय दिनांक ११.९.२०१९ अन्वये सह 
सचिव व उप सचिव यांच्या मंजूर करण्यात येणाऱ्या ठोक भरपाई रक्कमेमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार मा. 
राज्यपालांचे सह सचिव/उपसचिव (वै.वि.म.) व सहसचिव/उपसचिव (शिक्षण) यांना मंजूर करण्यात आलेल्या 
ठोक भरपाई रक्कमेत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


मा. राज्यपालांचे कार्यालय येथील सह सचिव/उप सचिव ( वै.वि.म.) व सहसचिव/ उपसचिव (शिक्षण) 
यांना शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक १०.७.२०१३ मधील तरतुदी नुसार व त्यामधील अटी शर्तीनुसार एकत्रित 
ठोक भरपाई रक्कम दरमहा देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक ८.२.२०१९ अन्वये घेतला आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या ठोक भरपाई रक्कमेमध्ये शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक ११.९.२०१९ 
मधील तरतुदीनुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित अधिकारी राजभवन मध्ये सह सचिव/उप सचिव (वै.वि.म.) व सहसचिव/ उपसचिव (शिक्षण) या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास प्रतिनियुक्ती काळावधीपुरती वरीलप्रमाणे ठोक भरपाई 
रक्‍कम अनुज्ञेय राहील. संबंधित अधिकारी राजभवनबाहेरील त्याच्या मुळ पदावर प्रत्यार्पित झाल्यानंतर त्याला 
त्याच्या मुळ पदास अनुज्ञेय भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१६/४६०/प्र.क्र.१३२/२०-अ 


३. तसेच मंत्रालयीन विभागातील सहसचिव व उप सचिव यांना मिळणाऱ्या ठोक रक्कमेत वेळोवेळी होणाऱ्या 
सुधारणा यापुढे मा. राज्यपालांचे सह सचिव/उपसचिव (वै.वि.म.) व सहसचिव/उपसचिव (शिक्षण) यांना सुध्दा 
लागू रहातील. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ/सं.क्र.४९२/१९/सेवा-३, दिनांक 
२२.११.२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१११२०५४५१२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


थि ७ Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale 
Sat | S h Ka rb h a [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GAD 
Protocol, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb351 
4dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, cn=Satish 


Jo Nn d h a | e Karbhari Jondhale 


Date: 2019.12.11 12:08:23 +05'30' 


(सतीठा जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१व२(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१व२(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५) वित्त विभाग/सेवा-३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


